होर्डिंग व बॅनर डिजिटल पध्दतीने फ्लेक्सद्वारे 
लावणे व हाताने रंगविण्याकरिताच्या संस्था 
निश्चित करणे 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९ /प्र.क्र.९१/३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ७ जून, २०१९. 


वाचा :- 
) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः क्रमांक-मावज-२०१६/प्र.क्र.१९९/३४ दि.१४.०७.२०१६ 
) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१६/प्र.क्र.१९९/३४ दि.३१.०३.२०१८ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.२४१/३४ दि.२१.०६.२०१८ 
) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.२४१/३४ दि.०८.१०.२०१८ 
) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.२४१/३४ दि.२३.०१.२०१८ 
) माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.प्रदर्शने/२०१९/हो.बॅ.संस्था/का-६/४२ व८३ 
दि. ८/२/२०१९ व दि.१५ मार्च,२०१९ 


प्रस्तावना :- 

शासनाच्या ध्येयधोरणांची, विविध जनकल्याणकारी योजनांची, कार्यक्रमांची माहिती सामान्य 
जनतेस होण्यासाठी, प्रदर्शनाची कामे करणाऱ्या संस्था तसेच होडिंग व बॅनर डिजिटल पध्दतीने 
GARTER लावणे यासाठीच्या संस्थांच्या यादीस व दरास संदर्भिय शासन निर्णय क्र. १ अन्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र.२ ते ५ अन्वये सदर संस्थाकडून काम करुन घेण्यास मुदत वाढ 
देण्यात आली आहे. सदर मुदत वाढ संपल्यामुळे संस्थांची नवीन यादी तयार करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

शासनाच्य ध्येय व धोरणाची, विविध जनकल्याणकारी योजनांची/ कार्यक्रमांची माहिती व 
प्रसिध्दी देणे यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळयाच्या तसेच अल्पबचत संचालनालयाच्या 
राज्यातील विविध ठिकाणी असणाऱ्या होडिंगचा वापर hor जातो, तसेच काही ठिकाणी बॅनर्स 
लावण्यात येतात. होडिंगवर मजकूर लावणे, काढणे, बॅनर तयार करणे व लावणे इत्यादी कामे 
करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने विहित पध्दतीने दिनांक १३/१०/२०१८ रोजी 
राज्यातील महत्त्वाच्या वृत्तपत्रात तसेच शासनाच्या वेबसाईटवर जाहिरात प्रसिध्द करुन ई-निविदेद्वारे 
विहित नमुन्या अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यापैकी महासंचालनालयाच्या खरेदी समितीने शिफारस 
केल्यानुसार खाळील कामांसाठी खालील संस्थांची नियुक्‍ती करण्यास व दरास या झासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९ /प्र.क्र.९१/३४ 


१. राज्यात अस्तित्वात असलेल्या २०५१० फूट आकाराच्या होर्डिंग्जवर फ्लेक्स छपाई करुन संदेश 


प्रसारित करणे 
अ.क्र. संस्थेचे नाव विभाग प्रति चौ. दर फू. 

i . | मे.इम्पॅक्ट अँडव्हर्टायजिग नागपूर १०.२८ 
३-२२-७८, रेल्वे स्टेशन रोड, लातूर ९.७८ 

जालना ४३१ २०३ औरंगाबाद ENC 
मो.क्र.९३२६२३६९९९/९४०४०४४४८ अमरावती १०.२८ 

२. ।मे.अलकाप्रिंटर्स मुंबई १२ 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक, कोकण विभाग १२ 
जेल रोड, धुळे ४२४ ००१ नाशिक ११.२५ 
मो.क्र.९४२३९८२१७०/९४२२२८९५२० कोल्हापूर ११.५० 
पुणे १०.७८ 

२. डिजिटल पध्दतीने फ्लेक्स बॅनर्स छपाई करुन सार्वजनिक ठिकाणी लावणे 
अ.क्र. संस्थेचे नाव विभाग प्रति चौ. दर फू. 

7 मे.इम्पॅक्ट अँडव्हर्टायजिग मुंबई व मुंबई उपनगर ७.८५ 
३-२२-७८, रेल्वे स्टेशन रोड, नागपूर ६.४८ 

जालना ४३१ २०३ लातूर ६.४८ 
मो.क्र.९३२६२३६९९९/९४०४०४४४८ औरंगाबाद ६.४८ 
अमरावती ७.८५ 

२. ।मे.अलकाप्ररिटर्स कोकण विभाग ७.८५ 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक, नाशिक ६.७८ 

जेल रोड, धुळे ४२४ ००१ कोल्हापूर ७.८५ 
मो.क्र.९४२३९८२१७०/९४२२२८९५२० पुणे ६.७८ 
अमरावती ७.८५ 


२. संस्थेची वरील यादी व त्यांचे दर या आदेशाच्या दिनांकापासून दोन वर्षे किंवा नविन यादी/दर 


तयार करेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीपर्यंत लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९ /प्र.क्र.९१/३४ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०७१४४७५१५४०७ असा आहे. हा Tear 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


>» ०0७८ AW HD -5 


one G&G & 


Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale 
द DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 
Ra aa) ki Sa n Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb055bf154f99ecOb0d9e6 
N alfa ya nrao M uSa le 13209e20e7a215f026da6875ae, cn=Ramkisan 
Narayanrao Musale 
Date: 2019.06.07 14:54:46 +05'30' 


(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महासंचालक,माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय,मुंबई Yoo ०३२. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२/, मुंबई/ नागपूर 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र१/२,मुंबई/नागपूर. 

संचालक (माहिती) (प्रशासन),माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

उपसंचालक(लेखा),माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
संबंधित संस्था (माहिती जनसंपर्क महासंचाळनाळयामार्फत) 

निवड नस्ती/कार्या-३४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


